वर्ष ८ , अंक १२२ ( २ ) ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 

शुक्रवार , सप्टेंबर २३ , २०२२ / आश्विन १ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक ३३५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 

मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०२२ 
अधिसूचना 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम . 

क्रमांक एमटीएस -०३१ ९ / प्र.क्र .२४५ ( भाग -१ ) / पोल- ४. - महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम ( १ ९ ५१ चा २२ ) याच्या कलम ५ च्या खंड ( ख ) द्वारे 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , महाराष्ट्र 
सहायक पोलीस उप निरीक्षक चालक , पोलीस हवालदार चालक , पोलीस नाईक चालक , पोलीस शिपाई चालक ( सेवाप्रवेश ) नियम , २०१ ९ यात 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहे : 


१. या नियमास , महाराष्ट्र सहायक पोलीस उप निरीक्षक चालक , पोलीस हवालदार चालक , पोलीस नाईक चालक , पोलीस शिपाई 
चालक ( सेवाप्रवेश ) ( दुसरी सुधारणा ) नियम , २०२२ असे म्हणावे . 


भाग चार - ब- ३३५–१ 


२. महाराष्ट्र सहायक पोलीस उप निरीक्षक चालक , पोलीस हवालदार चालक , पोलीस नाईक चालक , पोलीस शिपाई चालक ( सेवाप्रवेश ) 
नियम , २०१ ९ च्या नियम ६ च्या उप नियम २ मधील ( अ ) मधील उप खंड ४ च्या नंतर खालीलप्रमाणे उप खंड समाविष्ट करण्यात येत आहे - 


“ ५. गडचिरोली जिल्ह्यातील पोलीस शिपाई चालक पदाच्या भरतीमध्ये आवेदन सादर करणाऱ्या उमेदवारांना अतिरिक्त १०० 
गुणांची गोंडी आणि माडीया भाषेची लेखी चाचणी परीक्षा द्यावी लागेल 


६. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये राहणाऱ्या उमेदवारांनाच गडचिरोली जिल्हा पोलीस भरतीमध्ये भाग घेता येईल . सदर उमेदवारांना 
प्रचलित नियमानुसार संबंधित तहसिलदार यांनी दिलेला वास्तव्याचा दाखला ( Residential Certificate ) जोडणे आवश्यक राहील . 
७. असे उमेदवार गडचिरोली जिल्ह्याच्या बाहेर बदलीपात्र असणार नाहीत . ” 


( १ ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


शिरीष मोहोड , 
शासनाचे उप सचिव . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २३ , २०२२ / आश्विन , १ , शके १ ९ ४४ 


HOME DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 23rd September 2022 . 


2 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA POLICE ACT . 

No. MTS - 0319 / CR - 245 ( Part - 1 ) / Pol - 4 . In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of 
section 5 of the Maharashtra Police Act ( XXII of 1951 ) , and of all other powers enabling it in that 
behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the 
Maharashtra Assistant Police Sub - Inspector Driver , Police Head Constable Driver , Police Naik 
Driver and Police Constable Driver ( Recruitment ) Rules , 2019 , namely : 


1. These rules may be called the Maharashtra Assistant Police Sub - Inspector Driver , Police 
Head Constable Driver , Police Naik Driver and Police Constable Driver ( Recruitment ) 
( Second Amendment ) Rules , 2022 . 


In the rule 6 of the Maharashtra Assistant Police Sub - Inspector Driver , Police Head 
Constable Driver , Police Naik Driver and Police Constable Driver ( Recruitment ) 
Rules , 2019 , in sub - rule ( 2 ) in clause ( A ) , after sub clause ( d ) , the following sub - 
clauses shall be added , namely : 


" ( e ) Candidate who apply to the post of Police Constable Driver in the Gadchiroli 
District , shall require to appear in an additional 100 marks written examination of 
Gondi and Madiya languages . 


( f ) Only those candidates who are residing in Gadchiroli District shall be eligible to 
participate in the Gadchiroli District Police Constable Driver recruitment . The said 
candidates shall attach the residential certificate issued by the concerned Tahsildar 
as per prevailing rules . 

( g ) These candidates shall not be entitled to transfer outside the Gadchiroli 
District " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHIRISH MOHOD , 

Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE . 


